राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या 
जयंतीनिमित्त खादी व ग्रामोद्योग मंडळांतर्गत 
हातकागद संचालनालय, पुणे यांनी उत्पादीत 
केलेल्या उत्पादनांबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- केव्हीबी-२०१९/प्र.क्र.१०८/उद्योग-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०१९. 
वाचा:- ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.८५/पंरा-१, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०१८. 
प्रस्तावना:- 
केंद्र तसेच राज्य शासनामार्फत सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ या कालावधीत मोहनदास करमचंद गांधी 
ऊर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. सदर महोत्सवाची 
दिनांक २ ऑक्टोबर, २०१८ पासून सुरुवात झालेली आहे. त्यानुषंगाने दिनांक ३ ते ६ ऑक्टोबर, २०१८ या 
कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यात उत्पादित वस्तुंच्या विक्री व इतर 
उपक्रमाबाबत आयोजित प्रदर्शनाचे वेळी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती 
वर्ष साजरे करण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रम राबवून क्रीयाशील सहभाग दर्शवावा असे मनोगत व्यक्‍त केले होते. 
२. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याच्या खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची १५० वी 
जयंती वर्ष साजरे करण्याच्या दृष्टीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मंडळांतर्गत 
हातकागद संचालनालय, पुणे यांनी नवीन आकर्षक रंग-संगतीमध्ये कार्यालयीन वापरासाठी फाईल्स कव्हर, 
फोल्डरची निर्मिती केळी असून, उत्पादनावर केंद्र शासनाने १५० वी जयंती वर्षानिमित्त तयार केलेला “लोगो” 
आकर्षकरित्या छपाई केला आहे. ही उत्पादने “इको फ्रेंडली” स्वरुपाची आहेत. सदरहू उपक्रमास चालना 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे परिपत्रक निर्गमित करण्याचा निर्णय 
घेतला आहे:- 
शासन परिपत्रक:- 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या ayo वी जयंती वर्षानिमित्त शासन स्तरावरील दैनंदिन कार्यालयीन 
वापरासाठी लागणारे फाईल्स कव्हर, फोल्डर व इतर उत्पादने महाराष्ट्र राज्याच्या खादी व ग्रामोद्योग 
मंडळांतर्गत हातकागद संचालनालय, पुणे यांचेकडून खरेदी करण्यात यावीत. 


२. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सर्व विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय कार्यालयांना 
त्याप्रमाणे सूचना द्याव्यात. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०८२११५०४०७५७१० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Kavita Vijay Pawar : 

(कविता पवार 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मुंबई-३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः केव्हीबी-२०१९/प्र.क्र.१०८/उद्योग-६ 


3. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई 
५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 

११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

१२. संचालक, हातकागद संचालनालय, के. बी. salt मार्ग, शिवाजीनगर, पुणे-०५. 

१३. निवडनस्ती (उद्योग-६) 


KRKKKKKKK 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


